केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) सन २०२१-२२ मध्ये 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२१/प्र.क्र. १२०/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- १२ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा-१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. २३.१२.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. FM-99/34/2020-FME, दि. ३०.०९.२०२१ 
३. आयुक्त (कृषि) तथा अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिती (PMEME), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. पीएमएफएमई/प्रमाप्रस्ताव २१-२२/३३३८४/२०२१, दि. ०८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 
केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises 
(PMFME) या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food 
Enterprises (PMFME) ही योजना राज्यात सन 2020-29 पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे 
सन २०२४-२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात आली आहे. 


त्यानुषंगाने, केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२१-२२ मध्ये 
राज्यात राबविण्याकरिता केंद्र शासनाने रु. २१२६६.०० लाख एवढया रकमेच्या आराखडयास संदर्भाधीन 
दि. ३०.०९.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर योजना सन २०२१-२२ मध्ये 
राबविण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडून दि. ०८.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये रु. २१२६६.०० लाख 
एवढया रकमेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 
दिनांक ०४.०९.२०२०, दिनांक १९.०३.२०२१ व दिनांक २४.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. त्यापैकी दिनांक ०४.०९.२०२० च्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेला निधी आयुक्‍त 
(कृषी) कार्यालयास केंद्र शासनाकडून थेट उपलब्ध करुन देण्यात आला असून दिनांक १९.०३.२०२१ व 
दिनांक २४.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेला निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा 
करण्यात आला. सदरहू निधी सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पित केलेल्या केंद्र हिस्स्याच्या तरतूदीतून 
आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित 
केलेल्या तरतूदीतून केंद्र हिस्सा वितरित केल्यानंतर शिल्लक राहिलेला केंद्र हिस्सा विचारात घेऊन तसेच 
मागील वर्षी केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या राज्य हिऱ्याची रक्‍कम समायोजित करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र. १२०/९-ओ 


सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२१-२२ मध्ये 
राज्यात राबविण्याकरिता रु. ६८.०८३४५७७९८ कोटी एवढया रकमेच्या आराखड्यास पुढीलप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीमध्ये) 

प्रवर्ग सन २०२१-२२ साठी | वितरित केंद्र | (सन २०२१-२२ समरुप राज्य एकूण 

करण्यात आलेली हिस्सा करिता) केंद्र | राज्यहिस्सा | हिस्याची (५--६--७ 

तरतूद (१०० %) हिश्याची समायोजित 
केंद्र राज्य शिल्लक तरतूद करावयाची 
हिस्सा | हिस्सा रक्‍कम 
q २ ३ 8 दु & 9 ८ 

सर्वसाधारण ५०.०० | ३३.३३ | १३.७३४८३७४ | ३६.२६५१६२६ | १४.५०६०६५० | २.४१०३ ५३.१८१५२७६ 
अनुसूचित 
जाती ९.०० ६.०० १.६४६६३८३ ७.३५३३६१७ | २.९४१३४४६८ ०.२२८९ १०.५२३६०६३८ 
अनुसूचित 
जमाती ५.३३८० | ३.५५८७ २.२९५३४ ३.०४२६६ १.२१७०६४ ०.११८६ 8.300328 
एकूण ६४.३३८ | ४२.८८८७ | १७.६७६८१५७ ४६.६६११८४३ | १८.६६४४१६०८ २.७५७८ ६८.०८३४५७९८ 


२. सदरहू निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सर्वसाधारण | केंद्र मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
प्रवर्ग पीक संव 2401-Crop Husbandry 
प्रवर्ग हिस्सा नक्त 102-Food Grain Crop 
१०२-अन्नधान्य पिके (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(34) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | Food — Processing Industry 
योजना (सर्वसाधारण) 1 केंद्र 9 Scheme (General) 
जना (सवसाधारण) (कद्र हिस्सा ६० 0) (Central Share 60 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 83३३९) 33- Subsidies (2401 13339) 
राज्य मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
पीक संव 2401-Crop Husbandry 
हिस्सा ल et 102-Food Grain Crop 
१०२-अन्नधान्य पिके (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(3&) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग Food Processing Industry 
योजना (सर्वसाधारण) र्‍ (राज्य 9% Scheme (General) 
जना (सवसाधारण) (राज हिस्सा ४० 0) (State Share 40 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 83३४८) 33- Subsidies (2401 13348) 
अनुसुचित | केंद्र मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
जाती पीक संव 2401-Crop Husbandry 
जाती प्रवर्ग हिस्सा Seo र्धेन 789- Special Component Plan 
७८ ९-अनुसुचित जातीसाठी विशेष घटक | for Scheduled Castes 
योजना (01) Schemes Under Scheduled 
जाती घटकांतर्गत योजना Caste Component Scheme 
०१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (01)(26) Prime  ऐशााडटा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र. १२०/९-ओ 


(09)(2&) प्रधानमंत्री स्‌क्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | Formalisation of Micro Food 
योजना (केंद्र Of Processing Enterprises Scheme 
योजना (कद्र हिस्सा ६० %) (Central Share 60 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३७५) 33- Subsidies (2401 3375) 
राज्य मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
हिस्सा २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop mes 
789- Special omponent 
७८ ९-अनुसुचित जातीसाठी विशोष घटक Plan for Scheduled Castes 
योजना (01) Schemes Under Scheduled 
जाती घटकांतर्गत योजना Caste Component Scheme 
०१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (ODOT) . गयाल. Minister 
(०१)(२७) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया Formalisation of Micro Food 
उद्योग योजना (राज्य हिस्सा ४०%) ह कत onal Sone 
state Share 0 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३८४) 33- Subsidies (2401 13384) 
अनुसुचित केंद्र मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
जमाती पीक संव 2401-Crop Husbandry 
प्रवर्ग 2 
जमाती प्रवर्ग | हिस्सा । २४०१-पीक संवर्धन ला लया ती pin 
(98 ६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 
०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (0 1 )(40) Pradhan Mantri/ Prime 
धानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग Minister Formalisation of Micro 
(09)(80) प्र सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग Food Processing Enterprises 
योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) Scheme (Central Share 60 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३५७) 33- Subsidies (2401 3357) 
राज्य मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
पीक संव 2401-Crop Husbandry 
हिस्सा उत ल et 796- Tribal Area Sub Plan 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 
०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (0 1 )(4 1 ) Pradhan Mantri/ Prime 
धानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग Minister Formalisation of Micro 
(0.9)(89) प्र सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग Food Processing Enterprises 
योजना (राज्य हिस्सा ४०%) Scheme (State Share 40 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३६६) 33- Subsidies (2401 13366) 


३. चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत सन २०२०-२१ मधील 


प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. 


४. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३/१२/२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक 
सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


५. सदर योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) 
तथा आयुक्‍त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र. १२०/९-ओ 


७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व 
शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११०१२१७१५४४७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.10.12 17:18:46 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


=o 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) मा. राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

११) अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२) प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, Wa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०3३२ 

१३) सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४) राज्य नोडल एजन्सी (पीएमएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१५) राज्य नोडल अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे. 

१६) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

१७)सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/ताळुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८)सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


£33) 


S 


८ 


vo 


१९) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

२०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

23) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र. १२०/९-ओ 


२४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२५)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२६) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२७) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 
) 


२८)कक्ष अधिकारी (कार्यासन ६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 

२९) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
30) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३१)निवड नस्ती-९अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


